“पोलीस अधीक्षक” 
दर्जाच्या भा.पो.से./ 
रा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/ पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २९ नोव्हेंबर २०२२. 


संदर्भ :- १) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३७६/एक/पोल-१, 
दिनांक २०.१०.२०२२. 
2) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोळल-१, 
दिनांक ०७.११.२०२२. 
३) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/दोन/पोळ-१, 
दिनांक ०७.११.२०२२. 
४) शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/पोल-१, दिनांक 
०८.११.२०२२ व १४.११.२०२२. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 
पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । पोलीस अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

(१) (2) (3) (8) 

| . | श्री. प्रशांत होळकर पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत पोलीस अधीक्षक, 
राज्य मानवी हक्क आयोग, 
मुंबई 

२. | श्री. प्रसाद प्रल्हाद अक्कानुरु | पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत प्राचार्य, 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, 
मरोळ, मुंबई 

३. श्री. डी. के. पाटील-भुजबळ । पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत पोलीस अधीक्षक, 
नक्षलविरोधी अभियान, 
नागपूर. 


झासन आदेडा HATH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१ 


अ.क्र 


(१ 


य्य्ट 


पोलीस अधिका-याचे नाव 
(2) 


विद्यमान पदस्थापना 
(२) 


बदलीने पदस्थापना 
(४) 


8. 


श्री. अरविद साळवे 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


पोलीस अधीक्षक 
(मुख्यालय), महामार्ग सुरक्षा 
पथक, मुंबई 


श्री. पी.पी. शेवाळे 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


कार्यकारी संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनी मर्या., मुंबई 


श्री. प्रशांत मोहिते 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


पोलीस उप आयुक्त, 
नवी मुंबई. 


श्री. निलेश अष्टेकर 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


उप आयुक्त, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, पुणे 


श्री. विजयकांत सागर 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


पोलीस उप आयुक्त, 
नागपूर शहर 


श्री. प्रशांत वाघुंडे 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


पोलीस अधीक्षक, 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
नवी मुंबई 


i Oo, 


श्री. विशाल गायकवाड 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


पोलीस अधीक्षक, 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक 


| १, 


श्री. अजित बो-हाडे 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


पोलीस उप आयुक्त, 
सोलापूर शहर 


ष्र 


श्री. दत्ता कांबळे 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


प्राचार्य, 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, 
अकोला 


93. 


श्रीम. ज्योती क्षीरसागर 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


पोलीस अधीक्षक, 
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक 


१४. 


श्री. योगेश चव्हाण 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


उप आयुक्त, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१६५. 


श्री. निलेश मोरे 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


उप आयुक्त, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१६. 


श्री. विजय पवार 


पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत 


प्राचार्य, 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, धुळे 


१७. 


श्री. संदीप जाधव 


उप आयुक्त, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, पुणे 


पोलीस अधीक्षक, 
नागरी हक्क संरक्षण, ठाणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


ZIRT आदेडा HATH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१ 


अ.क्र. । पोलीस अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

(१) (२) (३) (8) 

१८. | श्रीम. वैशाली इश्वर कडुकर | पोलीस उप आयुक्त, प्राचार्य, 
परिमंडळ क्र.१, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, 
सोलापूर शहर सोलापूर 

१९. श्री. विक्रम महादेव साळी  । पोळीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
अमरावती शहर नागरी हक्क संरक्षण, 

नाशिक 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र/केंद्रीय 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा 
व सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारञीचा यथायोग्य 
विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५७५/.119॥19199119.20०11 या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२९१९५७०४७३२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
BHAT 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, वाहतूक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन आदेडा HAH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/एक/पोल-१ 


७) अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., मुंबई 
९) पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई/नागपूर हहर/सोलापूर शहर. 

qo) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
११) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर. 
१२) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई. 
१३) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे/नाशिक/ धुळे/ सोलापूर/नागपूर/अमरावती/अकोला. 
१७) संबंधित पोलीस अधिकारी (WAT यहायंचाळलक, VERT राज्या UTA. 

१८) अवर सचिव, पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


